औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगाव आणि 
औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नाशिक या 
संस्थेतील राज्य स्तरावरील निर्लेखनास 
समितीने शिफारस केलेल्या परंतु निर्लेखन 
आदेश निर्गमित न झालेल्या प्रलंबित 
मशिनच्या निर्लेखनास मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : निर्लेख २०२२/प्र.क्र. ९५/व्यशि-४ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुख्य इमारत, 
दुसरा मजला, मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक : २७ एप्रिल, २०२२ 


वाचा - 
१) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक :- विअप्र २०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, 
दि.१७.०४.२०१५ 
२) शासन निर्णय वित्त विभाग क्रमांक :- fast २०१५/प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, 
दि.१९.०१.२०१६ 
३) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
दि.२३.०७.२०२१ रोजीचे पत्र. 
४) प्र. सहसंचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक यांचे 
दि.०३.१२.२०२१ रोजीचे पत्र. 
५) संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे 
दि.०८.०४.२०२२ रोजीचे पत्र. 
प्रस्तावना :- 


औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतील जुनी व निकामी यंत्रसामुग्री निलेखित व विक्री करण्याबाबत 
संचाळक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या दिनांक 
०१.१०.२०१५ च्या निर्णयाद्वारे समिती गठीत करण्यात आली आहे. तसेच सदर प्रक्रिया राबविण्याबाबत 
पूर्वतयारी करण्याबाबतच्या सूचनाही देण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुषंगाने संचालक, व्यवसाय शिक्षण 
व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिनस्त प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक 
विभागातील औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगाव व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नाशिक येथील 
यंत्रसामुग्री निर्लेखनाबाबत प्रादेशिक कार्यालय, नाशिक यांच्या संदर्भ क्र.४ च्या पत्रान्वये यंत्रसामुग्री 
निर्लेखनाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यानुषंगाने संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी त्यांच्या संदर्भ क्र.५ येथील पत्राद्वारे शासनास प्रस्ताव सादर HST आहे. 
सदर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगाव व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, नाशिक या संस्थेतील 


शासन निर्णय क्रमांकः निर्लेख २०२२/प्र.क्र. ९५/व्यशि-४ 


राज्यस्तरावरील निर्ळेखनास समितीने शिफारस केलेल्या परंतु निर्लेखन आदेडा निर्गमित न झालेल्या 
प्रलंबित यंत्रसामुग्रीच्या PASAT मान्यता देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधिन होता. 


शासन |नणंय निर्णय :- 

संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे अधिनस्त 
नाशिक प्रादेशिक कार्यालयांतर्गत औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगाव व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, 
नाशिक या संस्थेतील राज्य स्तरावरील निर्ळेखनास निर्लेखन समितीने शिफारस केलेल्या परंतु 
Roar आदेश निर्गमित न झालेल्या प्रलंबित असलेल्या खालीलप्रमाणे नमूद क्रमांकावर मान्यता 


देण्यात येत आहे. 
निर्लेखन करावयाची यंत्रसामुग्री 
संस्थेचे नाव | प्रपत्र क मधील निलेखनासाठी यंत्र सामुग्रीचा अनुक्रमांक किमान घसारा 
किंमत रुपये 

औद्योगिक । अ.क्र.१,२,३,४,५,६,८,९,१०,११,१२,१६,१९,२०,२१,२३,२४, रु.०७,६३,९६४/- 

प्रशिक्षण  । २६,२७,२८,२९,३४,३५,३६,३७,३८,३९,४०,४१,४२,४३,४५, 

संस्था, ४६,४७,४८,४९,५०,५२,५३,५७,५८,५९,६२,६३,६५,६७,६९, 

जळगाव, । ७०,७१,७२,७३,७४,७५,७६,७७,७८,७९,८०,८२,८३,८४,८५, 

जि.जळगाव | ८६,८७,८८,८९,९०,९२,९३,९४,९५,९६,९७,९८,९९,१००, 
१०१,१०२,१०३,१०४,१०५,१०९,११०,१११,११३,११४,११५, 
११६,११७,११८,११९,१२०,१२६,१२८,१२९,१३०,१३२,१३३,१३४, 
१३५,१३६,१३७,१४०,१४१,१४२,१४४,१४५,१४६,१४७, 
१४८,१४९,१५०,१५१,१५९,१६५,१६८,१७०,१७१,१७३, 
१७४,१७५, १७६ एकूण १२२ नग 

औद्योगिक । अ.क्र.१,२,५,६,८,९,१०,११,१२,१४,१६,१७,१८,२०,२२,२३,२४, । रु.०५,२०,५१२/- 

प्रशिक्षण २५,२७,२८,२९,३०,३१,३३,३६,३७,३९,४०,४१,४२,४३,४४,४५, 

संस्था, ४८,४९,५०,५२,५३,५४,५७,५९,६०,६३,६४,६५,६६, ६७, ६८, ६९, 

नाशिक, । ७२,७३,७४,८५,८६,८७,८९,९०,९१,९४,९५,९७,१०१,१०३,१०५, 

जि.नाशिक ।११३,११४,११५,११६,११७,११८,१२०,१२१,१२२,१२३,१२४,१२५, 
१२६,१२७,१२८,१२९,१३०,१३१,१३२,१३६,१३७,१३८,१३९,१४०, 
१४१,१४३,१४४ एकूण ९१ नग 


२. सदर प्राप्त झालेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१५/ 


प्र.क्र.२०/२०१५/विनियम, दिनांक १९.०१.२०१६ तसेच वित्त विभाग शासन निर्णय क्र.विअप्र २०१३/ 
प्र.क्र.३०/२०१३/ विनियम, दिनांक १७.०४.२०१५ मधील भाग-पहिला उपविभाग-१, अ.क्र.२२, 
पुस्तिकेतील अ.क्र.२२, नियम क्र.१४६ मध्ये जडवस्तुसंग्रहालळयातील निरुपयोगी वस्तूंचे अटी व 
कार्यपद्धतीचे अनुपालन करुन Moka करणेबाबत प्रशासकीय विभागास अधिकार प्रदान करण्यात 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः निर्लेख २०२२/प्र.क्र. ९५/व्यशि-४ 


आलेले आहेत. सदर शासन निर्णयातील तरतुदीनुसार उपरोक्त अनुक्रमांकावरील यंत्रसामुग्री 
निर्लेखनाचे आदेशा मा.प्र.स. कौशल्य रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभाग यांच्या मान्यतेने सदर 
आदेडा निर्गमित करण्यात येत आहे. 

2 सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२०४२७११२४५९८१०३ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by PRABHAKAR A SANKHE 


DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SKILL 
DEVELOPMENT ENTREPRENEURSHIP AND EMPLOYMENT 
DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Mahi 


arashtra, 
2.5.4.20=1bac9385344f87e77e1084162b6716914d02e353160fac6480 


8fec76c25d6d90, 


pseudonym=1 1AF006A9B8244D291C83FCA56E433781 EE9E76C, 
serialNumber=2F853CAC13002D53D7034663C6FOD48D3ADE65B7222 
B4D38B6E5902DB13A4750, cn=PRABHAKAR A SANKHE 


Date: 2022.04.27 11:27:16 +05'30' 


(प्रभाकर संखे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
सह संचालक, व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण कार्यालय, नाशिक 
प्राचार्य, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, जळगाव/ नाशिक. 
निवडनस्ती (व्यशि-४) 


oC AW AD -5 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


